महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 
aie तरतुदीच्या अनुषंगाने पणन 
संचालनालयांतर्गत शेतकऱ्यांना व अन्य 
व्यक्तींना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा 
अधिसूचित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- कृबास-२०२२/प्र.क्र.२८३/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा : - महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील पात्र व्यक्‍तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरीता तसेच 


लोकांच्या स्थानिक प्रशासनाकडून वाढत्या अपेक्षा विचारात घेऊन त्यांना तत्पर व दर्जदार सेवा 


पुरविण्याच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम करण्यात आला आहे. त्यानुसार 
लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपिलीय अधिकारी आणि नियम कालमर्यादा या 


अधिनियमाखाली अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने पणन विभागाच्या वतीने पणन 


संचालनालयांतर्गत शेतकरी व अन्य व्यक्‍तींना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
पणन संचालनालयामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सुविधांचा ort राज्यातील 


शोतकऱ्यांना / नागरिकांना / उद्योगांना उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क 


अधिनियम, २०१५ नुसार खालील लोकसेवा निश्चित करण्यात येत आहे :- 


अ. | लोकसेवा लोकसेवा शुल्क पदनिर्देशित प्रथम द्वितीय 
क्र. | तपशिल | पुरविण्यासाठी अधिकारी अपील अपील 
विहित केलेली अधिकारी | अधिकारी 
कालमर्यादा 
पिं २ ३ PB ५ द 1७ 
। . | थेट पणन ३० दिवस । परवाना शुल्क पणन संचालक, | राज्य 7 
परवाना १) राज्यस्तर/एकापेक्षा । महाराष्ट्र राज्य, । शासन 
प्रदान करणे जास्त विभागाकरीता पुणे 
रू.१,०००/- 
२) विभाग कार्यक्षेत्र 
रू.५००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२२/प्र.क्र.२८३/११-स 


२. | खाजगी ३० दिवस | 9) महापालिका पणन संचाळक, | राज्य | 
बाजार क्षेत्रासाठी रू.५०,०००/- | महाराष्ट्र राज्य, | शासन 
परवाना 2) महापालिका क्षेत्र पुणे 
प्रदान करणे वगळून इतर ठिकाणी 

रू.२५,०००/- 

३. | एकल ६० दिवस | रू.१००/- प्रति कृषी 
बाजार उत्पन्न बाजार समिती 
परवाना 
प्रदान करणे 

४. | ठोतकरी ३० दिवस रू.१०,०००/- 
ग्राहक 
बाजार 
परवाना 

५. | राज्यस्तरीय ६० दिवस नियमानुसार सहकार आयुक्त | राज्य : 
सहकारी व निबंधक IRA 
संस्था सहकारी संस्था 
नोंदणी 
करणे 

६. | राज्यस्तरीय | go दिवस नियमानुसार 
सहकारी 
संस्था, 
उपविधी 
दुरूस्ती 

७. | कृषि प्रक्रिया ६० दिवस रू.१,२५०/- १) राज्य स्तर - | राज्य ; 
सहकारी पणन संचालक । शासन 
संस्था २) विभाग स्तर - 
नोंदणी विभागीय 

सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था 
३) जिल्हा स्तर - 
जिल्हा 
उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था 
४) तालुका स्तर 
- सहाय्यक 
निबंधक, 
सहकारी संस्था 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास-२०२२/प्र.क्र.२८३/११-स 


२. उपरोक्तनुसार सेवा उपलब्ध करण्यात आल्यानंतर या लोकसेवांची सूची, सेवा पुरविण्याची 


कालमर्यादा, विहित अर्ज व नमुने, सेवेसंदर्भातील शुल्क या सेवा पुरविण्याकरीता पदनिर्देशित करण्यात 


आलेले अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी व द्वितीय अपिलीय अधिकारी यांचा aquatic संबंधित 


प्राधिकारी कार्यालयाच्या सूचना फलकावर तसेच त्यांच्या संकेतस्थळावर किंवा पोर्टलवर प्रदर्शित करावा. 
3: सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०२२१२०८११ ४९२७२८०२ असा आहे. हा Seat 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


S U G RI V SAM B H AJ | Ditally signed by SUGRIV SAME} 
DHAPATE 


(fra. सं. धपाटे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
४) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


A 


८८2 


Cc 


सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व तंत्रज्ञान), मंत्रालय, मुंबई 

संचालक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

qo) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था 

११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 

१२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई 

१३) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ, मुंबई 
१४) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, पुणे 

१५) सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था 

१६) सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था 

१७) सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

१८) सर्व कार्यासने (सहकार,पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई) 

१९) निवडनस्ती (११-स). 


-0४0) 


S 


(३ 


vo 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


